जागतिक बँक अर्थसहाय्यित राष्ट्रीय 
जलविज्ञान प्रकल्पाच्या सुधारित 
आराखड्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जलवि-२०१५/प्र.क्र.१२०/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ 
लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्राळय इमारत, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: १० एप्रिल, २०२३ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः जलवि-२०१५/प्र.क्र.१२०/पापु- 

१५, दिनांक २९/०१/२०१८ 

शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः जळवि-२०१५/प्र.क्र.१२०/पापु- 

१५, दिनांक २४/०८/२०१८ 

संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः जा.क्र.पंजिका- 

नियोजन/ अधि-कार्या.इमा.बां.दे.दु.खर्च मं/प्र.क्र.२०/२०१४९, दिनांक १०/१०/२०१९ 

केंद्र शासनाच्या जल संधारण, नदी विकास आणि गंगा संरक्षण विभागाचे पत्र क्रमांकः X- 

95014/1/2017/NHP/3812-3912, dated 04/07/2019 

५) केंद्र शासनाच्या जल संधारण, नदी विकास आणि गंगा संरक्षण विभागाचे पत्र क्रमांकः X- 
60029/1/2017-NHP Section/33/-338, dated 10/01/2020 

६) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः जळवि-२०१५/प्र.क्र.१२०/पापु- 
१५, दिनांक १०/११/२०२० 

७) केंद्र शासनाच्या जल संधारण, नदी विकास आणि गंगा संरक्षण विभागाचे पत्र क्रमांकः X- 
60029/1/2017-NHP 2924, dated 01/12/2021 

८) केंद्र शासनाच्या जल संधारण, नदी विकास आणि गंगा संरक्षण विभागाचे पत्र क्रमांकः X- 
€(9020/9/209§-NHP १९०१-१९०६, dated ११/०१/२०२३ 

९) आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः जा.क्र.पंजिका- 
भूसवियं/राजविप्र/५८९/२०२३, दिनांक ०७/०२/२०२३ 


२ 


— 


3 


— 


8 


— 


प्रस्तावना :- 


जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने केंद्र शासनामार्फत जलविज्ञान प्रकल्प राबविण्यात येत असून, 
या प्रकल्पांतर्गत राज्यात भूजलाच्या बाबतीत भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमार्फत विविध विकास 
कामे हाती घेण्यात आलेली आहेत. या प्रकल्पाच्या रू. २७ कोटीच्या आराखड्यास सुधारीत प्रशासकीय 


शासन निर्णय क्रमांकः जळवि-२०१५/प्र.क्र.१२०/पापु-१५ 


मान्यता शासन निर्णय दिनांक १०/११/२०२० व दि. ११/०२/२०२२ अन्वये देण्या आली आहे. या 
आराखड्यातील ३ घटकांच्या सुधारीत खर्चास/अंदाजास केंद्र शासनाने दिनांक ११/०१/२०२३ 
रोजीच्या पत्रान्वये सहमती दिलेली आहे. त्यास अनुसरून सुधारीत अंमलबजावणी आराखड्यास 
मान्यता देण्याची विनंती आयुक्‍त भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांनी दि. ०७/०२/२०२३ रोजीच्या 
पत्रान्वये केळी आहे. त्यास अनुसरून सुधारीत अंमलबजावणी आराखड्यास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय :- 


दि. १०/११/२०२० व ११/०२/२०२२ च्या शासन निर्णयात नमूद बाबीपैकी खालील बाबींच्या 
केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या सुधारित अंमलबजावणी आराखड्यास आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि 
विकास यंत्रणा, पुणे यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्पाच्या खालील ३ 
घटकांतील सुधारित किंमतीनुसार राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्पाच्या आराखड्यात रक्‍कम रु. २७.०० 
कोटी (रुपये सत्तावीस कोटी) किंमतीच्या मर्यादेत उक्त शासन निर्णयात नमूद केलेल्या अटी व शर्तीच्या 
अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र i PIP Code विवरण दिनांक कद्र शासनाच्या 
१०.११.२०२० व दिनांक 
११.०२.२०२२ 99.09.2023 
रोजीच्या शासन | रोजीच्या शासन 
निर्णयानुसार पत्रानुसार 
सुधारित किंमत | सुधारित किंमत 
(रुपये लाखात) | (रुपये लाखात) 
1 3073 A1.2.01 Procurement of DWLR Telemetry for 470.80 495.80 
existing GW Monitoring Wells 
2 6289 A3.4.01 IT Equipment for Data Centres 150 190 
3 3090 D1.7.01 Procurement of vehicles 80.00 15.00 


उर्वरीत घटकांचा अंदाजित खर्च दिनांक १० नोव्हेंबर, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयानुसार व 
केंद्र शासनाच्या दिनांक १ डिसेंबर, २०२१, ११ जानेवारी, २०२३ रोजीच्या पत्रानुसार विहीत राहील. 


सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ७९/१४४२३, दिनांक 
२२.०२.२०२३ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १५५/व्यय-३, दिनांक २५.०३.२०२३ 


अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जळवि-२०१५/प्र.क्र.१२०/पापु-१५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०४१०१२२८२९६४२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GANESH NIVRUTTI 
PAWAR 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY 
AND SANITATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121ceceO 
d20e917ffalef5 12d7e8fa2e49d93adbb 
5ad352, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=1325A2533F628572438B 


A A 5FB711C805DE49788678B97015BBOCA 
| > W R C990E3B375423, cn=GANESH NIVRUTTI 
PAWAR 
Date: 2023.04.10 12:44:10 +05'30' 


(गणेशा पवार) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, गो.ते.रूग्णालय 
इमारत संकुल, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-०१ 

३. आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, भूजल भवन, शिवाजी नगर, पुणे 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 

५. उपसंचालक, राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्प, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे 

६. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व कार्यासने 
७. निवड नस्ती, कार्यासन (पापु-१५) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


